RNI No. MAHBIL / 2009/ 31747 
Reg . No . MCS/166/ 2016 - 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ३, अंक ४६(२)] 


बुधवार , ऑगस्ट १६ , २०१७/ श्रावण २५ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १६ . ०० 


असाधारण क्रमांक ७८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार- ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 

उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९६९. 

क्रमांक यूडब्ल्यूए. २०१४ /प्र. क्र . १० /शिकाना/ कामगार -५. - ज्याअर्थी, अधिनियमातील कलम ६ मधील तरतुदीस अनुसरुन अनुसूची 
नोकरी, जसे की , “ ऊस लागवड क्षेत्रातील ऊसाची कापणी करणे, तोडलेला ऊस ट्रक /ट्रॅक्टर / बैलगाडीमध्ये भरणे, वाहून नेणे, उतराई , भराई 
किंवा अशा कामाच्या पूर्वतयारीचे किंवा तद्नुषंगिक कामे ” ( “ यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अनुसूचित नोकरी असा करण्यात आला 
आहे ") याकरिता राज्य शासनास मंडळ घटित करणे अशक्य असल्याचे व मंडळावर सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्यास काही कालावधी लागणार 
असल्याने, त्यास दिसून येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अनुसूचित नोकरीसाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ अन्वये यथोचितरित्या मंडळ घटित करण्यात येईल तोपर्यंत , 
पद धारण करण्यास व अधिनियमाद्वारे किंवा तद्न्वये मंडळास प्रदान करण्यात आलेल्या सर्व अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि त्यावर 
लादलेली कर्तव्ये आणि कामे पार पाडण्यासाठी, राज्य शासनाने श्री . अभय प. गिते , कामगार उप आयुक्त, औरंगाबाद यांची नियुक्ती करण्याचे 
ठरविले आहे ; 

आता, त्याअर्थी, महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार ( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९६९ ( १९६९ चा 
महा. ३० ) च्या कलम ६( अ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून राज्य शासन याद्वारे , उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ 
अन्वये उक्त अनुसूचित नोकरीसाठी यथोचितरित्या मंडळ घटित होईपर्यंत , पद धारण करण्यास व अधिनियमाद्वारे किंवा तद्न्वये मंडळास प्रदान 
करण्यात आलेल्या सर्व अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि त्यावर लादलेली कर्तव्ये आणि कामे पार पाडण्यासाठी , राज्य शासन श्री . अभय प. 
गिते, कामगार उप आयुक्त, औरंगाबाद यांची नियुक्ती करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय काळभोर , 
कार्यासन अधिकारी. 


भाग एक - ल - ७८ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , ऑगस्ट १६, २०१७ / श्रावण २५, शके १९३९ 


In pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification , Industries , Energy and Labour Department, 
No. UWA. 2014 /CR - 10 /SHIKANA/Lab -5 , dated the 16th August 2017 is hereby published under 
the authority of the Governor . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


name 


Jovernor 


A . P . VIDHALE , 
Joint Secretary to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 16th August 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MATHADI, HAMAL AND OTHER MANUAL WORKERS ( REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE ) 
Act, 1969. 


No. UWA . 2014 /C . R . 10 /SHIKANA/Lab -5 . -Whereas , it appears to the Government of 
Maharashtra that it is unable to constitute a Board for sheduled employment viz . “ Employment 
in Sugarcane Cultivating Area in connection with doing the work of harvesting of sugarcane, 
carting and stacking in bullock cart/tractor , truck , carrying, loading , unloading of sugarcane 
and such other work including the work preparatory of incidental to such operations ” ( hereinafter 
referred to as “ the said scheduled employment ” ) in accordance with the provisions of Section 
6 of the said Act as it will take some more time to nominate members on the said Board ; 

And whereas, the Government of Maharashta has decided to appoint Shri Abhay P . Gite , 
Deputy Commissioner of Labour , Aurangabad to hold office and exercise all the powers and 
perform and discharge all the duties and functions conferred and imposed upon the Board by 
or under the said Act until a Board is duly constituted under Section 6 for the said scheduled 
employment ; 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 6 ( A ) of the 
Maharashtra Mathadi, Hamal and other Manual Workers (Regulation of Employment and 
Welfare ) Act , 1969 (Mah . XXX of 1969), the Government of Maharashtra hereby appoints 
Shri Abhay P . Gite , Deputy Commissioner of Labour , Aurangabad to hold office and exercise 
all the powers and perform and discharge all the duties and functions conferred and imposed 
upon the Board by or under the said Act until a Board is duly constituted under section 6 of 
the said Act for the said scheduled employment. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY KALBHOR , 

Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


